RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 


TV 
सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग चार - ब 


असाधारण 


वर्ष ३, अंक १५७]] 


गुरुवार , नोव्हेंबर १६, २०१७/ कार्तिक २५, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ३७८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२. 

क्रमांक मूवक. १५१७ / प्र.क्र . १५६ / कराधान- १. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा . ९) च्या , अनुसूची “ ख ” च्या 
नोंद ११ क द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , उक्त नोंदीच्या प्रयोजनार्थ, दिनांक १ एप्रिल २०१७ पासून, खालील 
प्रमाणे अटी विनिर्दिष्ट करीत आहे , म्हणजेच : 

“ (१) भारत सरकारच्या नागरी विमानचालन मंत्रालयाने जारी केलेल्या “ प्रादेशिक जोड योजना - उड्डाण ( Regional Connectivity 
Scheme- RCS UDAN) " मध्ये व्याख्यित केल्यानुसार, प्रादेशिक जोड योजनेअंतर्गत उड्डाणे ( RCS flights ) व्यवस्थापित करणाऱ्या 
एअरलाईन ऑपरेटींग कंपन्यांना विमानचालन चक्की इंधन ( शुल्क भरलेले ), विक्री केलेले असेल . 

( २) विमानचालन चक्की इंधन ( शुल्क भरलेले), फक्त आरसीएस उड्डाणांकरिताच ( RCS flights ) वापरता येईल . 

( ३ ) विमानचालन चक्की इंधन ( शुल्क भरलेले ), खरेदी करणारी एअरलाईन ऑपरेटींग कंपनी , या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या, योग्य 
रित्या स्वाक्षरीत केलेल्या नमुना क्र . एटीएफ -०१ विक्रेत्या व्यापाऱ्याला सादर करेल. 

नमुना- एटीएफ -०१ 
( अनुसूची “ ख ” ची नोंद ११ क पहा) 

प्रतिज्ञापन 


( एअरलाईन ऑपरेटींग कंपनीने जारी करावयाचे) 


विमानचालन चक्की इंधन ( शुल्क भरलेले), खरेदीदार एअरलाईन ऑपरेटींग कंपनीचे नाव : 
जीएसटीआयएन ( नोंदणीकृत असल्यास ) : 


पत्ता : 


( १ ) 


भाग चार - ब - ३७८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर १६ , २०१७ / कार्तिक २५ , शके १ ९ ३ ९ 


मी / आम्ही, याद्वारे असे प्रमाणित करीत आहोत की , खाली दिलेल्या तक्त्यामधील, भाग- ब च्या स्तंभ क्रमांक २ मध्ये उल्लेखित असलेले 
विमानचालन चक्की इंधन , उक्त तक्त्याच्या, भाग-ब मधील, स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये उल्लेखित केलेल्या प्रयोजनार्थ, नोंदणीकृत व्यापाऱ्याकडून मी / 
आम्ही खरेदी केलेले आहे, ज्याचा तपशील उक्त तक्त्याच्या, भाग - अ मध्ये उल्लेखित केलेला आहे. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियमाअंतर्गत 
असलेल्या, अनुसूची “ ख ” च्या, नोंद ११ क अन्वये, या वस्तुची विक्री , या नोंदीमधील शतींच्या अधीन राहून, १% इतक्या कर दरास पात्र आहे. 


तक्ता 


भाग - अ - विक्रेत्या व्यापाऱ्याचा तपशील : 


१ 


विक्रेत्या व्यापाऱ्याचे नाव 


२ व्हॅट टीन 


भाग- ब - खरेदीचा तपशील : 


अनु . 


प्रयोजन 


व्यवहाराचा 
तपशील 


क्र . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


बीजक क्र . 
आणि दिनांक 


खरेदी निव्वळ खरेदी 
(लिटर मध्ये) किंमत ( रु. मध्ये ) 


कर 
( रु . मध्ये ) 


उड्डाण क्र . 
आणि दिनांक 


उड्डाणाचा मार्ग 
पासून आणि 


प्रवास केलेले 
अंतर (किलो 
मीटर मध्ये ) 


पर्यंत 


वापरण्यात 

आलेले 
विमानचालन 

चक्की इंधन 
(लिटर मध्ये) 


मी / आम्ही, याद्वारे असे घोषित करीत आहोत की, वर दिलेली माहिती माझ्या माहितीप्रमाणे व विश्वासाप्रमाणे खरी आणि बिनचूक आहे आणि 
त्यात काहीही लपविलेले नाही. 


अधिकृत स्वाक्षरीकांची स्वाक्षरी ( मोहोर सह ), 


नाव : 


अधिकृत स्वाक्षरी कर्त्याचे पदनाम /दर्जा " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . द . भगत , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर १६, २०१७/ कार्तिक २५ , शके १ ९ ३ ९ 


3 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 

Dated 16th November 2017 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT , 2002. 


No. VAT. 1517 /C.R.156 / Taxation - 1. - In exercise of the powers conferred by entry 11A of 
Schedule B of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ), the Government of 
Maharashtra , hereby with effect from the date 1st April 2017 , specifies the following conditions 
for the purpose of the said entry , namely : 


“ ( 1) The ATF (Duty paid ) shall be sold to the Airline Operating Company , operating the 
Regional Connectivity Scheme (RCS ) flights , as defined under the " Regional Connectivity 
Scheme-(RCS ) UDAN ” issued by Ministry of Civil Aviation , GOI. 


( 2 ) The ATF (duty paid ) shall be consumed only for RCS flights. 


( 3 ) The Airline Operating Company purchasing ATF (duty paid ) shall furnish a duly 
signed Form No. ATF -01, mentioned in this notification to the selling dealer. 


FORM - ATF -01 


( see entry 11A of Schedule B ] 


DECLARATION 


( To be issued by the Airline Operating Company) 


Name of the Airline operating company purchasing ATF (Duty Paid ) : 


GSTIN ( if registered ) : 


Address : 


I/we, hereby , certify that the ATF as mentioned in column number 2 of Part- B of the table 
given below has been purchased by me/us for the purpose as mentioned in column number 3 of 
Part - B of the said table , from the registered dealer whose details are mentioned in Part - A of the 
said table . The sale of such goods is taxable @ 1 % by virtue of entry 11A of Schedule B of MVAT 
Act , subject to the conditions provided in this entry . 


TABLE 


Part - A : Details of the selling dealer : 


1 Name of the selling dealer 


2 VAT TIN 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर १६ , २०१७ / कार्तिक २५ , शके १ ९ ३ ९ 


Part - B :- Details of Purchases : 


Details of transaction 


Sr. 
No. 


Purpose 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Invoice No. 
and Date 


Purchases Net Purchase 
( in litre ) Price ( in Rs.) 


Tax 
( in Rs .) 


Flight No. 
and date 


Route of 
flight From 

and To 


Distance 
Travelled 
( in km .) 


ATF 
consumed 
( in Litre) 


I/we, hereby , declare that the above information and facts are true and correct to the best of 
my/our knowledge and belief and nothing has been concealed . 


Signature of Authorized Signatory with seal, 


Name : 


Status /Designation of Authorized signatory ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


R. D. BHAGAT , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


